RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31747 
Reg. No . MCS/166/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष २, अंक २५ (३)] 


शनिवार , एप्रिल २, २०१६/ चैत्र १३ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १६ .०० 


म 


मिन 


असाधारण क्रमांक ५१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 
उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ एप्रिल २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९६९ . 

क्रमांक यूडब्ल्यूए. २०१६ / प्र.क्र . ३/ कामगार- ५. - महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) 
अधिनियम , १९६९ (१९६९ चा महा. ३० ) च्या कलम ६ चे पोट- कलम (१) व कलम ६ ( क ) नुसार शासनाने खाली नमूद माथाडी मंडळातील 
अधिकाऱ्यांची बदली तसेच पदोन्नती झाली असल्याने खाली नमूद माथाडी मंडळांची नव्याने रचना करण्याचे ठरविले आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये मंडळाची नव्याने रचना करण्यास काही कालावधी लागणार असल्यामुळे ; 

आणि , त्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ६ ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून शासन याद्वारे खालील तक्त्यात 
दर्शविलेल्या रकाना ( २ ) मधील मंडळ रकाना ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून “ एक सदस्यीय मंडळ ” म्हणून स्थापित करीत असून खालील तक्त्यात 
दर्शविलेल्या रकाना (२) मध्ये दर्शविलेल्या जिल्ह्याच्या मंडळासाठी त्या मंडळाच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रकाना ( ३) मधील अधिकाऱ्यांची संबंधित मंडळाचे 
अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करीत आहे. तसेच त्यांना मंडळाची सर्व कर्तव्ये नियमाप्रमाणे पार पाडण्यासाठी वा मंडळास प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा नियमाप्रमाणे 
वापर करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे : 
अ . क्र . माथाडी मंडळाचे नाव 

अध्यक्ष 

दिनांक 
( २ ) 
१ अहमदनगर माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळ (१ ) श्री . आर . एस . जाधव , 

३० मे २०१५ ते 
कामगार उप आयुक्त . 

१६ नोव्हेंबर २०१५ 
( २) श्री . वाय. एस. पडियाल , १७ नोव्हेंबर २०१५ 

प्रभारी सहायक कामगार आयुक्त . 
२ अमरावती माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळ श्री . आ . बी. आडे, 

२८ मे २०१५ 

सहायक कामगार आयुक्त . 
३ परभणी-हिंगोली जिल्हा माथाडी आणि असंरक्षित 

श्री . बी . एम . मोरडे, 

२८ मे २०१५ 
कामगार मंडळ . 

सहायक कामगार आयुक्त . 


भाग एक - ल - ५१ - १ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , एप्रिल २, २०१६/ चैत्र १३, शके १९३८ 


__ (१) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( २ ) 
४ नांदेड माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळ 


१३ जुलै २०१५ 


५ सातारा माथाडी आणि असंरक्षित कामगार मंडळ 


४ जून २०१५ 


श्री . बी . एम . मोरडे, 
सहायक कामगार आयुक्त . 
श्री . व्ही. सी . पनवेलकर, 
सहायक कामगार आयुक्त. 
श्री . कि वी . दहिफळकर , 
सहायक कामगार आयुक्त . 
श्री . वि . नी . चौधरी, 
सहायक कामगार आयुक्त 
( अतिरिक्त कार्यभार ) . 


६ नाशिक जिल्हा माथाडी आणि असंरक्षित 

कामगार मंडळ ( लासलगाव ). 
७ रेल्वे गुडस् क्लिअरिंग अॅण्ड फॉरवडींग एस्टॅब्लिशमेंट 

लेबर बोर्ड . 


२१ मे २०१४ 


३ जुलै २०१५ 


८ दि क्लिअरिंग अॅण्ड फॉरवडींग गोदी कामगार मंडळ 


२४ जून २०१४ 


श्री . वि . रा . जाधव, 
सहायक कामगार आयुक्त 
( पदोन्नती) . 


९ धातू व कागद बाजार मंडळ 


२ जुलै २०१५ 


१० कापूस बाजार कामगार मंडळ 


२ जुलै २०१५ 


श्री . वि . रा . जाधव , 
सहायक कामगार आयुक्त 
( पदोन्नती ) 
( अतिरिक्त कार्यभार ). 
श्री . वि . रा. जाधव , 
सहायक कामगार आयुक्त 
( पदोन्नती ) 
( अतिरिक्त कार्यभार ) . 
श्री . अ. ह . बेलेकर , 
सहायक कामगार आयुक्त . 
श्री . शैलेंद्र ब. पोळ , 
सहायक कामगार आयुक्त 
( अतिरिक्त कार्यभार ) . 


२९ मे २०१५ 


११ चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्हा माथाडी आणि 

असंरक्षित कामगार मंडळ . 


१२ माल वाहतूक कामगार मंडळ 


९ ऑक्टोबर २०१५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . द. थोरवे, 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , एप्रिल २, २०१६ / चैत्र १३, शके १९३८ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, 
No . UWA. 2016 /C . R . 3 /Lab -5 , dated the 2nd April 2016 is hereby published under the authority 
of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B . S . KOLASE , 

Joint Secretary to Government. 
INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 2nd April 2016 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MATHADI, HAMAL AND OTHER MANUAL WORKER (REGULATIONS OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) 

ACT, 1969. 


No. UWA . 2016 /C . R . 3/Lab -5 . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 6 and section 6 ( A ) of Maharashtra Mathadi, Hamal and other Manual Worker (Regulation 
of Employment and Welfare ) Act , 1969 (Mah . 30 of 1969 ) Government has decided to reconstitute 
the Boards due to transfer and promotion of officers of Mathadi Boards as mentioned below ; 

And Whereas , it may take some time to reconstitute the said Board as per Section 6 of the 
said Act ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 6 ( A ) of the said Act the 
Government of Maharashtra hereby constitutes the said Board as “ One Man Board ” from the 
date mentioned in column (4 ) and District Board mentioned below in Column ( 2 ) of the Chart 
and appoints the officer mentioned in Column ( 3 ) as Chairman of the Board and authorizes him 
to perform all the duties according to the rules and also authorizes him to perform his rightful 
duties as laid down by the Board . 
Sr. No. Name of the MathadiBoard 

Chairman 

Date 
( 2 ) 

( 3) 


( 1 ) 


(4 ) 


1 Ahmadnagar Mathadi and 

Unprotected Labour Board . 


30th May 2015 to 
16th November 2015 . 


17th November 2015 . 


28th May 2015 


2 Amravati Mathadi and 

Unprotected Labour Board . 


( 1) Shri R . S . Jadhav , 
Deputy Commissioner of 
Labour . 
(2 ) Shri Y. S . Padiyal, 
Asstt. Commissioner of 
Labour (I/C ). 
Shri R . B . Aade , 
Asstt. Commissioner of 
Labour . 
Shri B . M .Morade, 
Asstt . Commissioner of 
Labour . 
Shri B . M . Morade, 
Asstt. Commissioner of 
Labour . 


28th May 2015 


3 Parbhani-Hingoli DistrictMathadi and 

Unprotected Labour Board . 


13th July 2015 


4 Nanded Mathadi and Unprotected 

Labour Board . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , एप्रिल २, २०१६/ चैत्र १३, शके १९३८ 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


5 


4th June 2015 


Satara Mathadi and Unprotected 
Labour Board . 


6 


21st May 2014 


Nasik DistrictMathadi and 
Unprotected Labour Board ( Lasalgaon ). 


3rd July 2015 


7 Railway Goods Clearing and Forwarding 

Establishment Labour Board . 


8 


24th June 2014 


The Clearing and Forwarding Godi 
Labour Board . 


9 Metal and Paper Market Board 


2nd July 2015 


Shri V . C . Panvelkar , 
Asstt. Commissioner of 
Labour. 
Shri K . V . Dahiphalkar, 
Asstt . Commissioner of 
Labour . 
Shri V . N . Choudhary , 
Asstt. Commissioner of 
Labour (Additional Charge). 
Shri V . R . Jadhav , 
Asstt. Commissioner of 
Labour (Promotion ). 
Shri V . R . Jadhav , 
Asstt. Commissioner of 
Labour ( Promotion ) 
( Additional Charge ). 
Shri V . R . Jadhav , 
Asstt. Commissioner of 
Labour ( Promotion ) 
(Additional Charge ). 
Shri A . H . Belekar, 
Asstt. Commissioner of 
Labour. 
Shri Shailendra B . Pol, 
Asstt. Commissioner of 
Labour (Additional Charge). 


10 


Cotton Market Labour Board 


2nd July 2015 


29th May 2015 


11 Chandrapur and Gadchiroli 

District Mathadi and Unprotected 

Labour Board . 
12 Goods Transport Labor Board 


9th October 2015 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N . D . THORVE , 
Section Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


